आर्थिक वर्ष सन 2023-28 या वर्षाकरीता 
पुनर्विनियोजन मागणी क्र.डब्ल्यु २, मुख्य 
लेखाशीर्ष २२०२, उच्च शिक्षण... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१७/विशि -२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ मार्च, २०२४. 


पहा :- विभागाचा समक्रमांकाचा दि.२८.०३.२०२४ रोजीचा शासन निर्णय. 


शासन निर्णय :- मागणी क्र.डब्ल्यू-२, मुख्य लेखाशिर्ष २२०२-उच्च शिक्षण याखाली सोबत जोडलेल्या 
प्रपत्र अमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये रु.२९,९९,०००/- (अक्षरी रुपये एकोणतीस 
लक्ष नव्याण्णव हजार फक्त) इतक्या रक्कमेचे पुनर्विनियोजन करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. पुर्नर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध होणारी जादा तरतुद “विधी विद्यापीठाचा विकास (कार्यक्रम) 
(२२०२ जी ९५९) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या योजनेकरीता वितरीत व आहरित करण्यास देखील 
याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे 


३. सदरशासननिर्णय नियोजन व वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार, नियोजन व वित्त विभागाचा 
अनुक्रमे अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३७/१४७१, दि.१९.०३.२०२४ व अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.४४६/२०२४/व्यय-५, दि.२६.०३.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३२८१९०५३७३८०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
SHARAD SARJERAO : 
KOKATE 


(शरद कोकाटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


प्रति, 
१) मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा.कुलगुरू, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, मुंबई. 
३) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१७/विशि -2 


४) महालेखापाल, (लेखापरीक्षण) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

५) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती). 

६) कुलसचिव, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, मुंबई. 

७) सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई विभाग. 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

९) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-३) मंत्रालय, मुंबई. 

१०) उपसचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

११) उपसचिव (अर्थसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
१३) निवडनस्ती (विशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१७/विशि -2 


शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.भाडेक-२०२३/प्र.क्र.१७/विशि-२ 
दिनांक :- २८ मार्च, २०२४ चे सहपत्र 
तक्ता 'अ 
मुख्य लेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक डब्ल्यु-२- सर्वसाधारण शिक्षण (कार्यक्रम) २०२३-२०२४ साठी असलेल्या अनुदानाचे पुनर्विनियोजन दर्शविणारा तक्ता 


(रुपये लक्ष) 
गौण / उपशीर्ष पुनर्विनियोजन करेपर्यन्त | सन २०२३-२४ करिता पुनर्विनियोजन पुनर्विनियोजना नंतर फरकाची कारणे 
माहिती असलेला प्रत्यक्ष | अर्थसंकल्पित तरतूद । करावयाची रक्‍कम होणारी रक्‍कम 
खर्च 
a. ee 2 3 [1 ४ षु & 
तरतूदीमध्ये किंवा विनियोजनामध्ये वाढ प्रस्तावित आहे अशी लेखाशीर्ष (दत्तमत) 
मागणी क्र.डब्ल्यू-२ (२२०२) सर्वसाधारण शिक्षण 
०३, विद्यापीठ व उच्च शिक्षण 
१०२, विद्यापीठांना सहाय्य, 
(००) (२१) विधी विद्यापीठाचा विकास १५८६६.६२ १५८६६.६९ (+) २९.९९ १५८९६.६८ महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूर येथील 
(कार्यक्रम) (वेतनेत्तर) (२२०२ जी ९५९) ३१- बांधकामासाठी वाढीव खर्च देणे आवश्‍यक आहे. 
सहायक अनुदान 
एकूण (+) २९.९९ १५८९६.६८ 
तरतुदीमध्ये किंवा विनियोजनामध्ये घट प्रस्तावित आहे अशी लेखाशीर्ष (दत्तमत) 
मागणी क्र.डब्ल्यू-२ (२२०२) सर्वसाधारण 
शिक्षण, ०३, विद्यापीठ व उच्च शिक्षण 
१०२, विद्यापीठांना सहाय्य, 
अकृषी विद्यापीठांमध्ये एकात्मिक विद्यापीठ ७०.०० (- २९.९९ क सदर योजनसाठी या आर्थिक वर्षात निधीची आवश्‍यकता 
व्यवस्थापन प्रणाळी विकसीत करणे २२०२) नाही. सबब, निधीची बचत झाली आहे. 
आय (५६८, कार्यक्रम, ३१ सहायक अनुदाने , 
वेतनेत्तर 
एकूण (0२९९९ | ७७ | 


SHARAD SARJERAO KOKATE 


(शरद कोकाटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


